महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2094 
अंतर्गत लोकसेवा नियत कालमर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिलीय अधिकारी प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८/प्र.क्र. १०४/कामगार ९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : १) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. १२/ कामगार ९ 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१५ 
2) संचालक, बाष्पके संचालनालय यांचे पत्र क्र. एसबी.१/जिएल./२०१६/१७२०५१ 
दिनांक १५ मार्च, २०१६ 


प्रस्तावाना : 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व संदर्भ क्र. २ येथे नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णयान्वये कामगार 


विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाळील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत पुरविण्यात 
येणाऱ्या चार सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत पुरवावयाच्या सेवांमध्ये समावेश करण्यात 
आलेला आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदर सेवांमध्ये सुधारणा होणे आवश्‍यक असून तसेच या व्यतिरिक्त 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या इतर सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार अधिसूचीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.१ व संदर्भ क्र.२ येथे नमूद करण्यात आलेले शासन निर्णयामधील काही लोकसेवा सुधारीत / रद्द 
करुन व काही सेवांचा नव्याने समावेश करुन एकत्रितपणे अधिसूचीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय: 

१. दि.१२ ऑक्टोबर,२०१५ व दि.१५ मार्च,२०१६ चे संदर्भाधिन शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असुन 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५ अंतर्गत शासनाचे सुधारीत आदेशा पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत. 
या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या ६ सेवा संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय यांच्या कार्यालयामार्फत उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार अधिसूचीत करावयाच्या आहेत. 

२. या अधिनियमांतर्गत सेवा पुरविण्यासाठी आकारावयाची फी निश्चित करण्याची संचालक, औद्योगिक 

सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना मूभा राहील. तसेच संबंधीत कार्यालयाची रचना विचारात घेवून 

पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादीमध्ये संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 


आरोग्य संचालनालय यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र. १०४ /कामगार ९ 


Bs 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी त्यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या लोक 


सेवांची सूची, नियत कालमर्यादा, अर्जाचा विहीत नमूना, फी, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 


अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा 


पोर्टलवर प्रदर्शित करावा. 


8. 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी उपरोक्त प्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या 


कलम 3 नुसार सेवा अधिसूचीत करणे व त्यांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१११४४२३५१४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


Cc ww A -5 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dr.Shrikant L 
Pulkundwar 


Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkund\ 
|: C=IN, o=Government ar Industry Energy 

and Labour Department, postalCode=400032, st=M 

2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999b 

df0814c6bb78364d50: 
10a1e6c8fbe08c1180978bd3ed8a151ed05202d 

522b09b9960341c2f080906d, ‘Dr.Shrikant L. Pulkund' 

Date: 2018.12.11 14:46:44 +05'30' 


(डॉ.श्रीकांत ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, भूखंड क्र. सी-२०, 
ब्लॉक इ, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई ५१. 

८. सर्व प्रादेशिक कार्यालये, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 

९. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०. निवडनस्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/प्र.क्र. १०४/कामगार ९ 


परिशिष्ट 

अ | लोकसेवेचा तपशिल लोकसेवा पदनिर्देशित | प्रथम अपिलिय | द्वितीय अपिलिय 

क्र पुरविण्यासाठी । अधिकारी  । अधिकारी अधिकारी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 

: कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र | ७ दिवस संबधित अपर संचाळक, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत नोंदणी व विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
परवाना देणे व परवाना नुतनीकरण अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 
करणे. ( अति धोकादायक/धोकादायक संचाळक आरोग्य, 
कारखाने वगळून इतर कारखाने) मुंबई. 

2. | कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र । ६० दिवस संबधित अपर संचाळक, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत नोंदणी व विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
परवाना देणे. अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 

(अति धोकादायक/धोकादायक संचालक आरोग्य, 
कारखाने) मुंबई. 

३. | कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र go दिवस संबधित अपर संचाळक, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत परवाना विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
नुतनीकरण करणे. अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 

(अति धोकादायक/धोकादायक संचालक आरोग्य, 
कारखाने) मुंबई. 

४. | कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र । ४५ दिवस संबधित अपर संचाळक, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
कारखान्यांचे नकाशे मंजूर करणे. अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 

संचाळक आरोग्य, 
मुंबई. 

५. | कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र | ७ दिवस संबधित अपर संचाळक, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत परवाना विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
दुरुस्ती करणे. अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 

(अति धोकादायक/धोकादायक संचाळक आरोग्य, 
कारखाने वगळून इतर कारखाने) मुंबई. 

६. | कारखाने अधिनियम,१९४८ व महाराष्ट्र go दिवस संबधित अपर Gash, | संचालक,औद्योगिक 
कारखाने नियम,१९६३ अंतर्गत परवाना विभागातील | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
दुरुस्ती करणे. अपर/सह  । सुरक्षा व मुंबई. 

(अति धोकादायक/धोकादायक संचालक आरोग्य, 
कारखाने) मुंबई. 


